मिरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी 
न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करणे व 
त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यास्थाप-११२३/१९९५/प्र.क्र. २१३/कार्यासन-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :-१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. No: 8(/0/॥-१९०३/१९८६/२४४९/५६४००, दि.२०/११/२०२३, 
व क्र. ९०: 8(00॥-१२१८(0) & (D)  १९९८/१६८४/३८३४ दि.३१/०७/२०२४. 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. प्रशा/५९८६/२०२३, दि.११/९/२०२३. व क्र. प्रशा/ 
७९३८/ २०२३, दि. 9.92.2023. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. दि.२७/४/२०२२. 
४. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. एचसीटी-१२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/कार्या ३, दि.६/२/२०२४. 


प्रस्तावना:- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० असावी, 
तसेच पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. 
मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने मिरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे 
येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च 
न्यायालयाच्या “नवीन न्यायालय स्थापना समितीने” मान्यता दिली आहे. तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय 
विभाग, दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी 
सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून ठाणे जिल्ह्यातील मिरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्याची व उपरोक्त मंजूर पदांमधून सदर न्यायाळयासाठी पदे उपलब्ध करुन 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि.६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ 
नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व 
५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास, संबंधित न्यायालय सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून ठाणे जिल्ह्यातील 
मिरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन 
करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक असणारी १२ नियमित पदे व ४ मनुष्यबळांच्या सेवा (बाह्ययंत्रणेद्वारे) उपरोक्त 
दि.६/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-११२३/१९९५/प्र.क्र. २१३/कार्यासन-११ 


नियमित पदे (अस्थायी ) 


१ | दिवाणी न्यायाधीडा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी | Pay in Judiciary Services 
चि 000 


लघुलेखक (ग्रेड-३ एस-१४: ३८६००-१२२८०० 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळांच्या सेवा 


मनुष्यबळ संख्या 


ee) 
3 सफाइ्गारा 17111 | १ 


tof 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्ाक 
सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी. 


२. उपरोक्त नमूद पदे ही, भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दि.२८/२/२०२५ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत असून सदर अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२५ नंतर मुदतवाढ घेणे 
SHARAD राहील. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५ जिल्हा व सत्र न्यायालये (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीऱा (०२) (09), जिल्हा व सत्र Arar (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवायी” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५५१/आपुक, 
दि.२६/८/२०२४व क्र.९८९/व्यय-५, दि. २/९/२०२४ अन्वये तसेच दि. ५/९/२०२४रोजी मा. मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१५००२६०५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS VASANT GAIKWAD 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-११२३/१९९५/प्र.क्र. २१३/कार्यासन-११ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 
१४. 
१६५. 
१६. 


मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री , (विधि व न्याय) महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक (निरीक्षणे- 9), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जिल्हा ठाणे. 


दिवाणी न्यायाधीहा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मिरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा ठाणे 

उप कोषागार अधिकारी, मिरा-भाईंदर, जिल्हा ठाणे. 

वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/ आ.पु.क./सेवा ९, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन-३,१३,२०,२३, व २४, विधि व न्याय विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


